सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय 
कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ळेखाशीर्ष 
२२१० ०९४१, २१- पुरवठा व सागुग्री या 
उद्दीष्टाखाळी मंजुर अनुदानातुन आव्यक 
औषधी व साहित्य खरेदी साठी रु.२६,३२,०००/- 
इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२२/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


१) सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठ व क्षय/ औ.भां/ 

प्रशा.मंजूरी/कुष्ठरोग/२०२३-२४ /११९९-१२०२/२०२४ दिनांक १६.०१.२०२४ 

२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची 

दिनांक १४.०१.२०२४ रोजीची मान्य टिप्पणी. 
प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०९४१, 

२१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दीष्टाखाली मंजुर अनुदानातुन एकूण रु.२६,३२,०००/- इतक्या रकमेच्या 
आव्यक औषधी व साहित्य खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष 
२२१० ०९४१, २१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दीष्टाखाली मंजुर अनुदानातुन एकूण रु २६,३२,०००/- (रुपये 
सव्वीस लाख बत्तीस हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या आवश्‍यक औषधी व साहित्य खरेदीस परिच्छेद 
H.03 खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
आव्यक औषधी व साहित्य खरेदीचे विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे आहे :- 


विवरणपत्र-“अ 
अनुदानाचा तपशिल 
अ. लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिळ । सन २०२३-२४या | प्रशासकीय मान्यतेच्या 
क्र आर्थिक वर्षात मंजुर | प्रस्तावाची एकूण 
पुरवणी मागणी (रु.) रक्‍कम (रु.) 
i BIRT २२१० ०९४१ औषधे व साहित्य खरेदी | रु.२६,३२,०००/- रु.२६,३२,०००/- 
२१- पुरवठा व सामग्री 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२२/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र-“ब” 


खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
Last PO क 1 
Sr. Drug OF : प पि : mately 
No Name of the Item T Approxi | require | Quantity Total 
ype ota 
mate ment | Proposed C 
ost 
rate 
Adhesive Plaster cotton based(hypo 
1 allergic) 10 cm x 5 Mtr Roll yp Each 47 5876 3000 141000 
2 | Rolled cotton Bandage 15cm*4 mtr Each 11 53703 22000 242000 
3_| Rolled cotton Bandage 10cm*4 mtr Each 7A 43916 22000 162800 
| 4 | Elastic Crape Bandage 10cm*2.75mts Each 26 13180 8000 208000 
5 | Framycetin Sulphate Cream 30 gm Each 26 46900 9500 247000 
| 6 | Prednisolone Tab 10 mg Tab 0.81 289350 160000 129600 
7 | White Petroleum Jelly 1 Kg Jar 143 23219 1000 143000 
| 8 | Povidone Iodine Ointment 5% w/v 15gm | Bot 6.3 60325 15000 94500 
| 9 | Ciprofloxacin Eye / Ear Drop 5 ml Vail 5.1 29160 5000 25500 
10 | Cap Thalidomide 100 mg Cap 45 24300 3000 135000 
11 | Cap Rifampicine 150 Mg Cap 1.48 114400 40000 59200 
12 | Cap Rifampicine 450 Mg Cap 7.156 129890 36000 257616 
13 | Cap Rifampicine 600 Mg Cap | 8 | 195590 84012 672096 
14 | VITAMIN B COMPLEX Tablets N.F.I. Cap 0.25 353500 200032 50008 
15 | Omeprazole Cap 20 mg Cap 0.39 267500 12000 4680 
16 Tab Calcium Carbonate + Vit D3 1.25 Tab 0.3 (Per 430812 200000 60000 
gm tablet) 
Total 2632000 
02. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण 


कार्यक्रमा अंतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०९४१, २१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दीष्टाखाली मंजुर अनुदानातुन 
आवश्‍यक औषधी व साहित्य खरेदी साठी एकूण रुपये २६,३२,०००/- इतक्या रकमेच्या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परि.-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र आयुक्तालयाने 
सादर Hood असुन, सदर प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी दिनांक 
१४.०१.२०२४ च्या टिप्पणीन्वये मान्यता दिली आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) सदरहू औषधे व साहित्य सामुग्री यांची आवश्‍यकता /मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधे व साहित्य सामुग्री यांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२२/आरोग्य-८ 


तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच मंजूर बाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 


3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सदर खरेदीसाठी अंदाजे रु.२६,३२,०००/- इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०९४१, २१- 
पुरवठा व सामुग्री या उद्दीष्टाखाली मंजुर एकूण रु.२६,३२,०००/- इतक्या अनुदानातुन भागविण्यात 
यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच, या बाबींच्या खरेदीची fe ea (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील डिसेंबर,२०२३ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्ववारे मंजुर व प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२२/आरोग्य-८ 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

११) सदर खरेदी ही महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांचे मार्फत करण्यात यावी. 
प्राधिकरणाने प्रस्तुत निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील शासनास सादर करावा. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व सदर खरेदी 
नियमानुसार व आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई व सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व 
क्षयरोग) , पुणे यांची राहील. 

०५. दि.१०.१०.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची देयके कोषागारातुन आहरीत करुन “मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण” यांना संवितरीत करण्यासाठी “प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय मुंबई” यांना “आहरण संवितरण अधिकारी” व “सहसंचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व 
प्रशासन) मुंबई” यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१५१४०६२९१७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a7 3bc92b24a171080ebd81893480c90bedd 


57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
t=Mah 


serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE84 
61D4C34AE1E3F643C1 1B54523936, cn=CHANDRAKANT 


Date: 2024.02.15 12:53:23 +05'30 


(चंद्रकांत ह. वडे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२२/आरोग्य-८ 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे-६. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचाळनालय मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर. 

१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


( 
( 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


